महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: बीयुडी- १६२३/प्र.क्र.२६७/२८-ब (विमान-२) 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२४. 


विषय :-राज्यातील या विमानतळ/धावपट्ट्यांच्या विकासासाठी 
लेखाशिर्ष (३०५३ ०१४६) खाली महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनीस निधी वितरीत करणेबाबत. 

वाचा :-सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन ज्ञापन क्र. बीयुडी- १६२३/ 
प्र.क्र.२६७/२८-ब (विमान-२), दि. ०९.०१.२०२४ 


शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्‍त वाचा येथील शासन ज्ञापनातील परिच्छेद क्रमांक-१ मधील, ९ व्या ओळीमध्ये 
“उर्वरीत रू.६२.०५ कोटी (रू.बासष्ट कोटी पाच लक्ष फक्त)” याऐवजी “ त्यापैकी रू. ६२.०० कोटी 
(रू.बासष्ट कोटी फक्त)” असे वाचावे. 

तसेच परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र. ५ मध्ये “रू. ६२.०५” या ऐवजी 
“रू.६२.००” असे वाचावे 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०११०१८३८४४४२०७ असा 
आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by SHILPA ABHAY CHACHAD. 


SHILPA ABHAY 0000000000. 
CHACHAD त 
(शिल्पा चाचड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
२. संचाळक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
३. उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
४. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा)// (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी, कार्या-१४४३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कक्ष अधिकारी, कार्या-व्यय ४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती. 


